प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.०६/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०१९. 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/कावआरुमुं/ 
जिवायो/यंत्र सा.ख.प्रस्ताव/३-म/१९६/१९, दिनांक : ०३.०१.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. जिनिसमुंड/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१८-१९/७२३, दिनांक २०.०४.२०१८. 


~~ 


शासन निर्णय :- 


कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 


नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये ३५०.०० 


लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये ३,५०,००,०००/- 


(अक्षरी रुपये तीन कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेची wiles तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.०६/प्रशा-१ 


उ प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग | प्रति नग किंमत | एकूण किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
१, मॉडयुलर ऑपरेशन थिएटर ०१ 2,00,00,000 | २,००,००,००० | २,००,००,००० 
२. ।मल्टीपॅरामिटर मॉनिटर ०५ २,५०,००० १२,५०,००० १२,५०,००० 
3. | पल्स ऑक्सीमिटर | 90 | 9,00,000 90,00,000 90,00,000 
४. | डयुअलकुलींग ws स्टोअरेज | ०१ ८,००,००० ८,००,००० ८,००,००० 
रेफ्रीजरेटर 
च. हायएंड अल्ट्रासाऊंड कलर १ ५०,००,००० ५०,००,००० ५०,००,००० 
डॉपलर 
६. लॅमिनर एअर फलो ०५ ६०,००० ३,००,००० 3,00,000 
७. | ओटी इन्स्ट्रमेन्ट सेट ०२ १,००,००० २,००,००० २,००,००० 
८. ।फॉगर मठिन ०५ ६०,००० 3,00,000 3,00,000 
९. ।फुल्लीअॅटटोमंटीक आपरेडान | ०१ ४५,००,०००॥ ¥4,00,000] ४५,००,००० 
टेबल 
१०. | इलेक्टीक टयुब शिलर ०१ १,५०,००० १,५०,००० १,५०,००० 
११. | पोर्टेबल डोनर कोच १० १५,००० १,५०,००० १,५०,००० 
१२. | एक्झामिनेशन टेबल ०२ १,००,००० २,००,००० २,००,००० 
१३. अटोक्लोव्ह मशिन oq 2,400,000 2,40,000 2,40,000 
१७. एनएसटी मशिन ०१ ३,००,००० ३,००,००० 3,00,000 
१५. | रेडीएंट वॉरमर ०२ १,००,००० २,००,००० २,००,००० 
१६. ऑनकॉलजी इन्सट्रर्मेन्ट OQ 2,00,000 %,00,000 %,00,000 
एकूण 3,40,00,000 | 3,40,00,000 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
मुंबई यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आव्यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.०६/प्रशा-१ 


१०. 


२. 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधीळ तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त ARITA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचएम-२०१९/प्र.क्र.०६/प्रशा-१ 


कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक - ओ १४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(३१) (०0१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
(४२१० १२७१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०७१४४५२३९६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arun M.2 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c591 4ab29c 
D ) a h a | eC 9ba5a50897b7b2244d66593f50dd 
713da83860912503, cn=Arun M. 
Dahale 
Date: 2019.01.07 15:12:17 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिक्षिका, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


